रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना/ 
बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारझी 
करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-१०२२/प्र.क्र.४६/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक ०९ मे, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय ,सामान्य प्रशासन विभाग.क्र ,एसआरव्ही-२०१४.क्र.प्र/२६/१२ , 
दिनांक ३१ जानेवारी.२०१४ , 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, 
दिनांक २० मे, २०१४. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/कार्या.१२, 
दिनांक १९ जानेवारी, २०१५. 


प्रस्तावना:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ३१ जानेवारी, २०१४ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र.८२/२०११ मध्ये दि.३१.१०.२०१३ रोजी 
दिलेल्या निदेशांचे पालन करण्यासाठी राज्य शासन सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी 
नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याबाबतचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने 
सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभागाच्या अधिपत्याखालील रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना व बदल्या याबाबत सक्षम 
प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या 
पदस्थापना, बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नागरी सेवा 
मंडळ (१) याद्वारे स्थापन करण्यात येत आहे :- 


झासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२२/प्र.क्र.४६/रेशीम कक्ष 


नागरी सेवा मंडळ (१) 


१ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वस्त्रोद्योग), अध्यक्ष 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२ | सह सचिव/उपसचिव (रेशीम), Weed 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3 | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (रेशीम कक्ष) सदस्य 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५०९१४४९२९९००२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR DAULAT PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION MARKETIN' 
AND 


PATIL = 
(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत :- 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


o~ 


| 


सर्व मा.विधान परिषद सदस्य/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२), मंत्रालय, मुंबई. 


£58) 


S 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


2) 


१०) प्रधान महाळेखापाल, महाराष्ट्र १- (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), मुंबई. 
११)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), नागपूर. 
१२)संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
१३) उप संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 


१४) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 
१५)सर्व रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/२, जिल्हा रेशीम कार्यालय. 
१६) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


